८० वर्ष व त्यावरील सेवानिवृत्त झालेल्या 
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त 
न्यायिक अधिकारी निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब 
निवृत्ती वेतनधारकांना अतिरिक्त निवृत्तीवेतन/ 
कुटुंब निवृत्तीवेतनात वाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.: एचसीटी-१११९/११७/प्र.क्र.२३/का-तीन 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२ 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर,२०२२ 


१) शासन निर्णय क्रमांक : एचसीटी-२००९/प्रक्र-१४१/का-तीन, दि. ५ जानेवारी, २०११. 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एचसीटी-२००९/प्रक्र-१४१/का-तीन, दि. ३० मार्च, २०११. 
३) गुवाहटी उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ४२२४/२०१६ (विरेंद्र दत्त ग्यानी विरुध्द 
युनियन ऑफ इंडीया व इतर) वरील दिलेले दिनांक १५.०३.२०१८ चे आदेश. 
४) मा. सर्वोच्च न्यायालयातील SLP (civil) Diary No. १८३३/२०१९ वरील सर्वोच्च 
न्यायालयाचा दि. ०८.०७.२००९ चे आदेश. 
प्रस्तावना:- 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयानुसार दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना मा. न्या.पद्नाभन समितीने शिफारस केलेले वेतन व भत्ते दिनांक १.१.२००६ पासून लागू 
करण्याबाबतचा संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक ५.१.२०११ रोजीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला. तद्नंतर संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक एचसीटी-२००९/प्रक्र- 
१४१/का-तीन, दि. ३०.०३.२०११ अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या. 


२. AAT AT. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ४२२४/२०१६ (विरेंद्र दत्त ग्यानी विरुध्द 
युनियन ऑफ इंडिया व इतर ) मध्ये दिनांक १५.३.२०१८ च्या आदेशान्वये सेवानिवृत्त न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना ८० वर्ष वय पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त निवृत्ती वेतन देण्याची पध्दती चुकीची असल्याचे 
नमूद करुन ती रद्द बातल ठरवून निवृत्त न्यायाधीहा / कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांना ८० वर्ष वय सुरु 
झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच ७९ वर्ष वय पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच २०% अतिरिक्त निवृत्ती 
वेतन देण्यात यावे असा निर्णय पारित केला आहे. त्या अनुषंगाने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिका-यांना/ 
कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांना ८०/८५/ ९०/ ९५/१०० वर्ष पूर्ण होण्याऐवजी ८०/८५/ ९०/ ९५/१०० वर्ष 
वय सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून (म्हणजेच ७९/८४/८९/९४/९९ वर्ष वय पूर्ण झाल्यानंतर) 
लगेचच २०%, ३०%, ४०%, ५०%, 900% अतिरिक्त निवृत्ती वेतन देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
त्यास अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


ant ure क्रमांकः एचसीटी-१११९/११७/प्र.क्र.२३/का-तीन 


शासन निर्णय :- 


सेवा निवृत्त न्यायाधीश / कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांना ८०/८५/ ९०/ ९५/१०० वर्ष वय सुरु 
झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच ७९/८४/८९/९४/९९ वर्ष वय पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच २०%, 
३०%, ४०%, ५०%, १००% अतिरिक्‍त निवृत्ती वेतनाचे ( additional quantum of pension ) फायदे 
पुढीलप्रमाणे अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. 


निवृत्तीवेतन धारक / कुटुंब निवृत्ती वेतन धारक अतिरिक्त निवृत्ती वेतन 
८० वर्ष सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून ते । सुधारित मूळ निवृत्ती वेतन / कुटंब निवृत्ती 
८४ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत. वेतनाच्या २०% 
८५ वर्ष सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून ते । सुधारित मूळ निवृत्ती वेतन / कुटंब निवृत्ती 
८९ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत. वेतनाच्या ३०% 
९० वर्ष सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून ते । सुधारित मूळ निवृत्ती वेतन / कुटंब निवृत्ती 
९४ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत. वेतनाच्या ४०% 
९५ वर्ष सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून ते । सुधारित मूळ निवृत्ती वेतन / कुटंब निवृत्ती 
९९ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत. वेतनाच्या ५०% 
१०० वर्ष सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून ते | सुधारित मूळ निवृत्ती वेतन / कुटंब निवृत्ती 
त्यापेक्षा अधिक वेतनाच्या १००% 
2. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४/२२/ 
सेवा-४, दिनांक २४/०३/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून, त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०२२११२४११२७३८३४१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 
Date: 2022.11.24 11:35:05 +05'30' 
(किशोर हि. पाटील) 
उप विधि सल्लागार -नि-उपसचिव 
प्रति, 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 


cc “७० AD -9 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-१११९/११७/प्र.क्र.२३/का-तीन 


. महाळेखापाल- एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
. महाळेखापाल- एक/दोन (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.प्रमुख न्यायाधीडा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
१२.मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई 
१३.प्रमुख न्यायाधीश, कौंटुबिक न्यायालय, मुंबई / पुणे / नागपूर/ औरंगाबाद/ 
१४.अमरावती/ अकोला/ ठाणे 
१५.मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 
१६.सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधिझा 
१७.संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 
१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१९.धर्मादाय आयुक्त, मुंबई 
२०.विधी व न्याय विभागातील सर्व शाखा सर्व कार्यासने 
२१.विधी व न्याय विभाग / का-७ (आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी ) 
२२.वित्त विभाग (व्यय-६, सेवा -४ 
२३.सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२४.निवड नस्ती. 


eon em 


